रायगड जिल्ह्यातील पनवेल येथे स्थापन 
करण्यात आलेल्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र 
न्यायालयाच्या निधीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण ०८१६/४८२३/प्र.क्र.११४/(भाग-२) कार्यासन ११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ४ जानेवारी, २०१९ 


संदर्भ: १. विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण ०८१६/४८३/प्र.क्र.११४/ 


कार्यासन ११दि.१७ आ&क्टोबर, २०१८ 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक-पूरक २०१८/प्र.क्र.१३५/अर्थ ३, दि.५/१२/२०१८ 


प्रस्तावना : 

मा.उच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावानुसार रायगड जिल्ह्यातील पनवेल येथे जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र 
न्यायालय स्थापन करण्यास व त्यासाठी पदनिर्मिती करण्यास शासन निर्णय क्र.संकिर्ण ०८१६/ ४८३/ 
प्र.क्र.११४/कार्यासन ११, दि.१७ ऑक्टोबर, २०१८ अन्वये मान्यता देण्या आलेली आहे. सदर शासन 
निर्णयामध्ये निधी उपलब्धतेबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील असे नमूद केले होते. याबाबत 
नोव्हेंबर, २०१८ च्या अधिवेशनामध्ये लाक्षणिक पुरवणी मागणी वित्त विभागामार्फत विधानमंडळास सादर केली 
होती. ती मंजूर झालेली आहे. अशाप्रकारे सदर न्यायालयासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 
१. रायगड जिल्ह्यातील पनवेल येथे स्थापन केलेल्या जिल्हा व अतिरिक्‍त सतिर्‌ न्यायालयाकरीता 
खालीलप्रमाणे लाक्षणिक पुरवणी मागणी विधानमंडळाने मंजूर केलेली आहे. 


अ.क्र उद्दिष्ट रक्‍कम रूपयात 

१ ०१ -वेतन १००० 
२ ०३ - अतिकालीक भत्ता १००० 
३ ०६ - दूरध्वनी/ वीज/पाणी १००० 
४ ११ - प्रवास खर्च १००० 
षु १३ - कार्यालयीन खर्च (आवती) १००० 
१३ - कार्यालयीन खर्च (अनावती) १००० 

एकूण ६००० 


२. सदर लाक्षणिक पुरवणी मागणी, मागणी क्र.जे-१,२०१४, न्यायदान, १०५, दिवाणी व सत्र न्यायालये, 
(०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा (Pras (२०१४ ०१७२) या 
लेखाशीर्षाखाली मंजूर झालेली आहे. त्यानुसार सदर लाक्षणिक पुरवणी मागणीचा उपरोक्‍त तक्‍यातील नमूद 
पाच उदिष्टांकरिता मंजूर झालेला रु.६०००/- (अक्षरी रुपये सहा हजार फक्त) इतका निधी नियंत्रक अधिकारी 
प्रमुख जिल्हा व सत्र AIT, रायगड (जे-००३०) यांना याद्वारे वितरीत करण्यात येत आहे. सदर 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण ०८१६/४८३/प्र.क्र.११४/(भाग-२) कार्यासन ११ 


न्यायालयासाठी आवश्यक तो खर्च उपरोक्‍त नमूद लेखाशीर्षाखाळील सन २०१८-२०१९ या आर्थिक 
वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. Weave निर्णयवित्त विभागाच्या आनौपचारिक संदर्भ क्र.१००१/२०१८/व्यय ५, दि.१५/१२/२०१८ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१०४१६५१२३५२१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally si by Santosh Sampatti Navagire 
५ — DN: ५, o: vernment Of Maharashtra, ou=Law And 
Santosh Sam PATTI (णय 
5.4. 14b4345a2842afe7dd0cbda9e8d83579cbedaaaef30 
ह 12150 )96646९407797, 
N ava g | re serialNumber=0cb1b0de020015cf6d 180057927 1f4816460b1 
802c2ae247dd6dd6f47462cd3, cn=Santosh Sampatti Navagire 


Date: 2019.01.04 17:00:15 +05'30" 


(सं.सं.नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 


) मा.प्रबंधक (निरिक्षणे १, उच्च न्यायालय, (अ.शा.) मुंबई (पत्राने) 

) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रायगड , 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई 
४ जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड , 

) वित्त विभाग, कार्यासन-व्यय ५, मंत्रालय, मुंबई, 

) विधिव न्याय विभाग, कार्यासन-२३ व २४, मंत्रालय, मुंबई, 

) निवडनस्ती (कार्यासन ११ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


